Reg.No.NPCITY / 236 / 2018-20 . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ७ , अंक ३० ] ] 


गुरुवार ते बुधवार , जुलै २ ९ - ऑगस्ट ४ , २०२१ / श्रावण ७-१३ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे ६ , किंमत : रुपये ३०.०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - नागपूर विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 
नाही . 


पृष्ठे 
नाही . 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती , 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार - ब 
व चार – क , यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले 

नियम व आदेश . 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ . इ . , केवळ नागपूर 

विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


भाग एक - अ .- ( भाग चार - ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी 
संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत 
समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा 
नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 
लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात आलेले 
आदेश व अधिसूचना . 


१-६ 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


नाही . 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १०५७ . 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


वाचा : ( १ ) महाराष्ट्र शासन , महसुल व वन विभाग , मुंबई यांचे शासन परिपत्रक क्र . एनएपी - २०१५ - प्रक्र - ४७ - टी -१ , दिनांक ५ फेब्रुवारी , २०१८ . 

( २ ) तहसिलदार , वर्धा यांचेकडील पत्र क्रमांक अका - प्रस्तु - १ - कावि - ४८५-२०२१ , दिनांक २-६-२०२१ . 


आदेश 


क्रमांक मह.सहा . - अकृ.प्रमाणदर - वर्धा - नझुल - कावि - १०४८-२०२१. 


उपरोक्त महाराष्ट्र शासन , महसुल व वन विभाग , मुंबई यांचे शासन परिपत्रक क्रमांक एनएपी - २०१५ - प्रक्र - ४७ - टी -१ , दिनांक ५ फेब्रुवारी , 
२०१८ च्या शासन परिपत्राकामध्ये मुद्दा क्र . २ मधील ( II ) ( iii ) मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता , १ ९ ६६ च्या कलम ११३ अन्वये 
ना . - एक -१ ( १५७१ ) . 

( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै २ ९ - ऑगस्ट ४ , २०२१ / श्रावण ७-१३ , शके १ ९ ४३ 


मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , प्रेरणा देशभ्रतार , जिल्हाधिकारी वर्धा खालील तक्त्यातील तालुका वर्धा अंतर्गत मौजा सावंगी 
( मेघे ) , बोरगांव मेघे , सिंदी ( मेघे ) , पिंपरी मेघे , नालवाडी व पालकवाडी या नागरी क्षेत्रातील दिनांक १-८-२०११ ते दिनांक ३१-७-२०१६ पर्यंतच्या 
कालावधीकरीता अकृषिक प्रमाणदर निश्चित करण्यात येत आहे . सदर कालावधीतील प्रमाणदराचा हमी कालावधी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता , 
१ ९ ६६ च्या कलम ११३ ( २ ) खालील दुस - या परंतुकान्वये पुढील ५ वर्षाकरीता म्हणजेच दिनांक १-८-२०१६ ते ३१-७-२०२१ या कालावधीकरीता 
वाढविण्यात यावा . 


अनुसूची 


अ . क्र . 


तालुका 


नागरी क्षेत्र 


प्रयोजन 


स.क्र . ( तहसिलदार , वर्धा यांनी 

प्रस्तावित केल्याप्रमाणे ) 


दुय्यम निबंधक निवासी व वाणिज्यीक 
श्रेणी -१ यांचे पत्र औद्योगिक प्रयोजना 
दि.३१-५-२०२१ करीता 
नुसार सन २०११ 

दि.१-८-२०११ ते 

दि.३१-७-२०१६ 
( प्रति चौ.मी. ) या कालावधी करीता 

सुधारीत अकृषिक 
आकारणीचा प्रमाणदर 
रुपये प्रति चौ.मी. 


चे दर 


( रु . पै . ) 

( ७ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( 3 ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


१ 


वर्धा 


निवासी 


१ ९ ० 


१३०० 


०.६५ 


सावंगी मेघे 
सावंगी मेघे 


२ 


वर्धा 


निवासी 


१६३ 


१५०० 


०.७५ 


3 


वर्धा 


निवासी 


१८८ 


३५०० 


१.७५ 


४ 


वर्धा 


सावंगी मेघे 
बोरगांव मेघे 
बोरगांव मेघे 


निवासी 


२७ , ८३ 


१३५० 


०.६८ 


५ 


वर्धा 


निवासी 


१५/१ , १५/२ , १५/३ , १ ९ ५ , 


३६०० 


१.८० 


१ ९ १ , १ ९ ४ , १ ९ ३ , १ ९ २ , १ ९ ० . 


६ 


वर्धा 


सिंदी मेघे 


निवासी 


२० , २५३ , २१८/१ , २८ , २२ , 


१३५० 


०.६८ 


२३५ , २३० , २२४ , २३८/२ , 


२३८ / १,२१४ / २ , २२ ९ , २३४ , 


१५/२ . 


७ 


वर्धा 


नालवाडी 


निवासी 


५१ 


३८०० 


१.९ ० 


८ C 


वर्धा 


नालवाडी 


निवासी 


४५०० 


२.२५ 


8 q 


वर्धा 


पालकवाडी 


निवासी 


४३ , ४५ 
८ ते १२ , १५ ते १८ , २१ ते २३ , 
२५ ते ३८ . 


३८०० 


१.९ ० 


१० 


वर्धा 


पिपरी मेघे 


निवासी 


३८५ , ४६,४८ , ४ ९ , ५१ 


३८०० 


१.९ ० 


११ 


वर्धा 


पालकवाडी 


१ ते ७ , २४ 


३८०० 


१.९ ० 


वाणिज्य / 
औद्योगिक 


वर्धा : 
दिनांक २८ जून २०२१ . 


प्रेरणा देशभ्रतार , 
जिल्हाधिकारी , 

वर्धा . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै २ ९ - ऑगस्ट ४ , २०२१ / श्रावण ७-१३ , शके १ ९ ४३ 


३ 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १०५८ . 

उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , यांजकडून 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 
क्रमांक कावि - अ.का.उविअ - भूसंपा - गो.प्र.४६३-२०२१. 

ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने , भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) यांच्या कलम ११ च्या 
पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना , क्र . ३११-२०१८ , दिनांक १२ ऑक्टोबर २०१८ अन्वये प्रारंभिक 
अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या 
जमिनीची , अनुसूची - दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे : 

आणि ज्याअर्थी , चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने , कलम २१ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदींन्वये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , अनुसूची - तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबिंयाच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
' पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची - चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे ; 

आणि म्हणून त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी ब्रम्हपुरी यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 

संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ३७ - एलए - ६५-२०२०-२०२१ , गाव - खैरीचक पारखी , तालुका - नागभिड , जिल्हा - चंद्रपूर , प.ह.नं. १२ 
अनुक्रमांक सर्व्हे क्रमांक किंवा गट क्रमांक संपादनाखालील क्षेत्र 

( अदमासे ) 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


हे . आर 


१ 


७४/१ 


० १५ 


एकूण . 


० १५ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नांव - गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन - गोसीखुर्द प्रकल्प अंतर्गत घोडाझरी शाखा कालव्याच्या सा.क्र . १५०८४ मी . ते १८७७२ मी . कालवा चे बांधकामाकरीता . 
समाजाला मिळणारे लाभ - गोसीखुर्द प्रकल्पामुळे १ , ९ ०,००० हे . आर क्षेत्रात सिंचनाचे लाभ प्राप्त होणार आहेत . 

अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


निरंक 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्रा भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै २ ९ - ऑगस्ट ४ , २०२१ / श्रावण ७-१३ , 


शके १ ९ ४३ 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


- निरंक 


टीप : -उक्त जमिनीच्या बाबत माहिती तथा नकाशे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , ब्रम्हपुरी यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता 
येईल . 


ब्रम्हपुरी : 
दिनांक २५ जून २०२१ . 


क्रांती डोंबे , 
उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , 

ब्रम्हपुरी . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १०५ ९ . 


कनिष्ठ स्तर , हिंगणघाट या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहीले 
असते . 


दिनांक २२ जून २०२१ . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , यांजकडून 
वाचा : ( १ ) जिल्हा व सत्र न्यायालय , वर्धा आदेश क्र . ३ ९ ७ - बी - २ 

१-२००२ , दिनांक १५-६-२०२१ . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १०६० . 


( २ ) श्री . बी . जी . पवार , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 

स्तर , हिंगणघाट यांचा वाढीव अर्जीत रजा मिळणेबाबतचा 
दिनांक २१-६-२०२१ रोजीचा अर्ज . 


वाचा : ( १ ) श्री . एम . जे . मोहोड , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 

आष्टी यांचा अर्जीत रजा मिळणेबाबतचा दिनांक ३ जून 
२०२१ रोजीचा अर्ज . 


आदेश 


क्रमांक ४३२ - बी - २-१-२०२१. 


( २ ) श्री . एम . जे . मोहोड , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 

आष्टी यांचा अर्जीत रजा मिळणेबाबतचा दिनांक 
१७ जून २०२१ रोजीचा अर्ज . 


आदेश 


क्रमांक ४३७ - बी - २-१-२०२१. 


संदर्भ क्रमांक ( १ ) अन्वये श्री . बी . जी . पवार , २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , हिंगणघाट यांना दिनांक १४ जून २०२१ रोजी 
ते १८ जून २०२१ रोजी पर्यंत ५ दिवसाची अर्जीत रजा मंजूर करण्यात 
आली होती . परंजु त्यांनी संदर्भ क्र . ( २ ) नुसार दिनांक १ ९ जून २०२१ 
रोजीची एक दिवसाची वाढीव अर्जीत रजा पूर्वीच्या रजेला जोडून मंजूर 
करणेबाबत विनंती अर्ज सादर केलेला आहे . करिता , श्री . बी . जी . 
पवार , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , हिंगणघाट यांची 
दिनांक १ ९ जून २०२१ रोजीची एक दिवसाची वाढीव अर्जीत रजा त्यांनी 
पूर्वी घेतलेल्या व त्यांना मंजुर करण्यात आलेल्या व दिनांक १४ जून 
२०२१ रोजी ते दिनांक १८ जून २०२१ रोजी पर्यंतच्या ५ दिवसाच्या 
अर्जीत रजेला जोडून मंजूर करण्यात येत आहे . 

श्री . एन . पी . देशपांडे , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
हिंगणघाट यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून श्री . बी . जी . 
पवार , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , हिंगणघाट यांच्या 
रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे न्यायीक कामकाज पाहतील . 

रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम ३ ९ ब चे 
टीप २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . बी . जी . पवार , हे वरिल 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , 


एम . जे . 


संदर्भ क्रमांक ( १ ) अन्वये श्री . एम . जे . मोहोड , दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , आष्टी यांनी दिनांक ८ जून २०२१ रोजी ते १२ जून २०२१ 
रोजी पर्यंत ५ दिवसाची अर्जीत रजेचा अर्ज केला असता त्या कालावधीत 
अर्जीत रजेचा अर्ज मंजूर करण्यात आला होता . परंतु दिनांक १२ जून 
२०२१ रोजीची सुट्टी जाहिर झाल्यामुळे त्यांनी संदर्भ क्र . ( २ ) नुसार 
दिनांक ८ जून २०२१ रोजी ते ११ जून २०२१ रोजी पर्यंत अर्जीत रजा 
मंजुर करणेबाबत व दिनांक १२ जून २०२१ रोजीची अर्जित रजा रद्द 
करण्याबाबत विनंती अर्ज सादर केलेला आहे . करिता , श्री . 
मोहोड , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ट स्तर , आष्टी यांची दिनांक ८ जून 
२०२१ रोजीची ते दिनांक ११ जून २०२१ रोजी पर्यंत ४ दिवसाची 
अर्जीत रजा तसेच दिनांक ७ जून २०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर 
ते दिनांक १४ जून २०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

श्रीमती टी . एस . गायगोले , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , आर्वी 
यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून श्री . एम . जे . मोहोड , दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , आष्टी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
न्यायालयाचे न्यायीक काम पाहतील 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै २ ९ - ऑगस्ट ४ , २०२१ / श्रावण ७-१३ , शके १ ९ ४३ 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम ३ ९ ब चे 
टीप २ नुसार प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . एम . जे . मोहोड , हे वरिल 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
आष्टी या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहीले असते . 


श्री . एम . एम . गुप्ता , सह दिवाणी न्यायाधीश , वरीष्ठ स्तर वर्धा 
स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून श्री . एस . एस . शिंदे , २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , वरीष्ठ स्तर , वर्धा यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
न्यायालयाचे काम पाहतील . 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


दिनांक २३ जून २०२१ . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम ३ ९ ब चे 
टीप २ नुसार प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . एस . एस . शिंदे , हे वरिल 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरीष्ठ 
स्तर , वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहीले असते . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १०६१ . 


आदेश 


क्रमांक ४५२ - बी - २-१-२०२१ . – 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १०६३ . 


आदेश 


श्री . एस . ए . गवई , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , वर्धा यांची दिनांक १० मे २०२१ 
रोजी ते दिनांक २३ मे २०२१ रोजीची मंजुर झालेली उन्हाळी रजा रद्द 
करून दिनांक १० मे २०२१ ते दिनांक २७ मे २०२१ रोजी पर्यंत एकूण 
१८ दिवसांची परावर्तीत रजा कोरोना अहवाल पॉजीटीव्ह आल्यामुळे 
मंजूर करण्यात येत आहे . 


क्रमांक ४५४ - बी - २-१-२०२१. 


श्रीमती पी . व्ही . राणे , तत्कालीन सह दिवाणी न्यायाधीश , व , स्तर 
वर्धा यांनी दिनांक १० मे २०२१ रोजी ते दिनांक १६ मे २०२१ रोजी 
पर्यंत स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून श्री . एस . ए . गवई , मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , वर्धा यांचे न्यायालयाचे काम पाहतील . तसेच 
श्री . आर बी . राजा , तत्कालीन ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरीष्ठ 
स्तर , वर्धा यांनी दिनांक १७ मे २०२१ रोजी ते दिनांक २७ मे २०२१ रोजी 
पर्यंत स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून श्री . एस . ए . गवई , मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , वर्धा यांचे न्यायालयाचा काम पाहतील 


श्रीमती आर . व्ही . आदोने , जिल्हा न्यायाधीश -२ व अति . सत्र न्यायाधीश , 
वर्धा , यांची दिनांक २३ जून २०२१ ते दिनांक २६ जून २०२१ पर्यंत 
एकूण ४ दिवसांची अर्जित रजा घरगुती सामान लावावयाचे असल्याने व 
इतर कामे असल्यामुळे मंजूर करण्यात येत आहे . 

श्री . आर . एम . मिश्रा , जिल्हा न्यायाधीश -३ तथा अति . सत्र न्यायाधीश , 
वर्धा , यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून श्रीमती आर . व्ही . 
आदोने , जिल्हा न्यायाधीश -२ व अति . सत्र न्यायाधीश , वर्धा , यांच्या 
रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे काम पाहतील . 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


1 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम ३ ९ ब चे 
टीप २ नुसार प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . एस . ए . गवई , हे वरिल 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहीले असते . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम ३ ९ ब चे 
टीप २ नुसार प्रमाणित करण्यांत येते की , श्रीमती आर . व्ही . आदोने , हे 
वरिल कालावधीत रजेवर गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश -२ व अति . 
सत्र न्यायाधीश , वर्धा , या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहीले 
असते . 


वर्धा या 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १०६२ . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १०६४ . 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक ४५५ - बी - २-१-२०२१. 


क्रमांक ४५३ - बी - २-१-२०२१. 

श्री . एस . एस . शिंदे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरीष्ठ स्तर , वर्धा 
यांची दिनांक २२ जून २०२१ रोजीची एक दिवसाची मंजूर करण्यात 
आलेली किरकोळ रजा रद्द करून दिनांक २२ जून २०२१ ते 
दिनांक २४ जून २०२१ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची अर्जीत रजा आम्लपित्ताचा 
भास होत असल्यामुळे मंजुर करण्यात येत आहे . 


श्री . व्ही . पी . आदोने , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -२ तथा सहा . सत्र 
न्यायाधीश , वर्धा यांची दिनांक २३ जून २०२१ ते दिनांक २६ जून २०२१ 
पर्यंत एकूण ४ दिवसांची अर्जीत रजा निवासस्थानातील साहीत्य मांडण्याचे 
असल्यामुळे मंजुर करण्यात येत आहे . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै २ ९ - ऑगस्ट ४ , २०२१ / श्रावण ७-१३ , शके १ ९ ४३ 


( ३ ) : अध्यक्ष , चंद्रभागा यंत्रमाग औ.सहकारी संस्था मर्या , 

नागपूर र . नं . ६६५ यांचे पत्र दिनांक २३ जून २०२१ . 


श्री . एन . जी . सातपुते , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -३ व अति . सत्र 
न्यायाधीश , वर्धा यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून श्री . व्ही . पी . 
आदोने , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -२ तथा सहा . सत्र न्यायाधीश , वर्धा 
यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे काम पाहतील . 


आदेश 


क्रमांक प्राउस - वी - ३ - यंत्रमाग - चंद्रभागा यंत्रमाग - १७३६ - अंआ - मागे - २०२१. 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम ३ ९ ब चे 
टीप २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . व्ही . पी . आदोने , तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश -२ तथा सहा . सत्र न्यायाधीश , वर्धा हे वरिल कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -२ तथा सहा / अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहीले असते . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( २ ) 
अंतर्गत तसेच कृषि व सहकार विभागाचे शासन निर्णय सी.एस.जी 
१०७१ - सी ( ३ ) दिनांक २२-३-१९ ७२ तसेच कृषी व सहकार विभागाचे 
आदेश क्र . डी.टी.आर - १०७४-२५१०९ - सी.९ , दिनांक ०४-०१ - नुसार 
तसेच शासन पत्र क्र . यंत्रमाग २०१७ - प्रक्र १२० - टेक्स -२ , दिनांक २८ 
११-२०१७ तसेच मा . संचालनालयाचे परिपत्रक क्र . कार्या -४ यंत्रमाग 
ब - ५-१०३०१-२०१७ , दिनांक २१-१२-२०१७ अन्वये मला प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , सतिश एल . भोसले , प्रादेशिक 
उपआयुक्त , वस्त्रोद्योग नागपूर तथा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नागपूर 
याद्वारे चंद्रभागा यंत्रमाग औ . सहकारी संस्था मर्या . नागपूर रं . नं . ६६५ 
या संस्थेवर पारित करण्यात आलेला वाचा क्र ( २ ) चा महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) क ( ४ ) अन्वये समापन 
करण्यासंबंधीचा अंतरिम आदेश मागे घेत असून कलम १०३ ( १ ) अन्वये 
केलेली अवसायकाची नियुक्ती रद्द करीत आहे 

सदर आदेश आज दिनांक २८ जून २०२१ रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी 
निर्गमित करण्यात येत आहे . 


वर्धा : 


दिनांक ३० जून २०२१ . 


आशुतोष नि . करमरकर , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश , 

वर्धा . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १०६५ . 
प्रादेशिक उपआयुक्त वस्त्रोद्योग तथा उपनिबंधक सहकारी 

संस्था , यांजकडून 
वाचा : क्र . ( १ ) : महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे १०२ 

व त्याखालील नियम . 


नागपूर : 
दिनांक २८ जून २०२१ . 


स . ल . भोसले , 

वस्त्रोद्योग 
तथा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 


( २ ) : उपनिबंधक सहकारी संस्था नागपूर शहर -२ , यांचे 

आदेश जा . क्र . उपनिश नियमन - चंद्रभागा - का.दा. 
४ ९४४-२०१४ , दिनांक २० ऑगस्ट २०१४ . 


प्रादेशिक उपआयुक्त , 


1 


नागपूर . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT , CIVIL LINES , NAGPUR - 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY 
AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI - 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


